Wd, 


सेवांतर्गत वैद्यकिय अधिकाऱ्यांसाठी पदव्युत्तर पदविका / 
पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी सुधारीत निवड नियमावली 
निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक: मवैअ-२०१९/प्र.क्र.१६५ (आओ)/सेवा-३ 
१० वा मजला, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई-४ 0000१ 
दिनांक:- ११ ऑक्टोबर, 2022. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक: मवैअ-२०१९/प्र.क्र.१६५/सेवा-३,दिनांक १९/०३/२०१९. 
(संकेतांक क्रमांक २०१९०३१३१०४७१२३४१७) 


शासन पूरकपत्र : 
संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा 


“गट अ” सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी (1 Service Medical 010०869) पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी सुधारीत निवड नियमावली निर्गमीत करण्यात आलेली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४.२ मध्ये खालीलप्रमाणे परिच्छेद अंतर्भुत करण्यात येत आहे. 


“सदर ३ वर्षाचा नियमीत सेवा कालावधी हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेच्या 
दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण होणे आवश्‍यक राहील.” 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२२१०११११०४३४०९१७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f11 
6607746c0b 15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 
6A, 
8902AEDC74F 3CACF3FB967FF595SAAF5DC 


BFDD2C053872C04B5E467 1 EF77EC30, LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO, 
Date: 2022.10.11 11:33:01 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

qo) आयुक्त, State CET Cell, मुंबई. 

११) संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

१२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१४) उप संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे). 

१५) जिल्हा area चिकित्सक (सवी. 

१६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

१७ वैद्यकीय अधीक्षक (सवी. 

१८) सर्व कोषागार अधिकारी. 


